महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि २०१७/प्र.क्र.१३३ /का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २२ एप्रिल, २०२१ 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. समक्रमांकाचे शासन आदेडा दि.०१/०१/२०१८, दि.१२/०६/२०१९ व 
दि.१६/०३/२०२० 


START 
श्री. रा.चो.सरवदे, अवर सचिव, उच्च व da शिक्षण विभाग यांची या विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.०१/०१/२०१८ च्या आदेशान्वये राज्य माहिती आयोग, औरंगाबाद खंडपीठ या कार्यालयातील उप सचिव या 
पदावर एक वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली होती. तदनंतर दि.१२/०६/२०१९ 
व दि.१६/०३/२०२० च्या आदेशान्वये सदर प्रतिनियुक्‍्तीस मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदत 
दि.३१/०३/२०२१ रोजी संपुष्टात येत आहे. 


२. आताया आदेशान्वये श्री .रा.चो.सरवदे, अवर सचिव यांना राज्य माहिती आयोग ,औरंगाबाद खंडपीठ 
या कार्यालयातील उप सचिव या पदावर दि.०१/०४/२०२१ पासून पुढे एक वर्ष म्हणजेच दि.३१/०३/२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर कालावधी संपल्यानंतर श्री.सरवदे, अवर सचिव यांना मंत्रालयातील अवर 
सचिव पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४२२२०१५१२९२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. , aly signed by Ga x 
* शु Gajanan oN Gaerne = 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


Maharashtra, OU = General Administration 


Bhimrao Gurav ots". ००००००७ «0530 


(71. fA. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

अ.मु.स.(सेवा),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

अ.मु.स./प्र.स./सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, मुख्य राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव / उप सचिव (कार्या.६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव / उप सचिव (आस्थापना), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

श्री.रा.चो.सरवदे, अवर सचिव तथा उप सचिव, राज्य माहिती आयोग ,औरंगाबाद खंडपीठ, 
. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


oc -७ AY WO 


c 
LBL 


wae oem 


